इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय 
कार्यालयातील गट-अ, गट-ब व गट क मधील 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली 
याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी 
करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळे स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- आस्थाप्र-२०२३/प्र.क्र.९०/आस्थापना-२ 
पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- २३/११/२०२३. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक- आस्थाप्र-२०१७/ प्र.क्र.०८/आस्था- 
२, दि.१४.०१.२०२१ व दि.२२.०३.२०२२. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक- एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२ 
दि.३१ जानेवारी २०१४. 


प्रस्तावना:- 


शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक ०१ नुसार दि.१४ जानेवारी २०२१ व दि.२२ मार्च २०२२ अन्वये 
उच्चाधिकार सचिव समितीच्या मान्यतेनंतर एकुण ८२१ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला 
आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.०२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागानी गट-अ, गट- 
ब (राजपत्रित/ अराजपत्रित) व गट क मधील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळे स्थापन करण्याची बाब विचाराधीन होती. या संदर्भात 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील गट अ व गट ब (राजपत्रित) 
अधिकाऱ्यांना पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारस करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नागरी 
सेवा मंडळ स्थापन करण्यात येत आहे- 


(अ) नागरी सेवा मंडळ -१ 
ri इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ | अध्यक्ष 
सचिव 


२. । राज्यस्तरीय विभागप्रमुख (संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण | सदस्य 
संचालनालय, पुणे) 


3. | सह सचिव/ उप सचिव ,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग , मंत्रालय, | सदस्य 
मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२३/प्र.क्र.९०/आस्थापना-२ 


२. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील गट ब (अराजपत्रित) व गट-क 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे नागरी सेवा मंडळ-२ स्थापन करण्यात येत आहे. 


(ब) नागरी सेवा मंडळ-२ 


| . | संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे अध्यक्ष 

२. | सह सचालक, (आस्थापना) इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, | सदस्य 
पुणे 

३. | उप संचालक,( आस्थापना) इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, | सदस्य 
पुणे 

४. | सहायक संचालक, (आस्थापना) इतर मागास बहुजन कल्याण सदस्य 
संचालनालय, पुणे 


3 उपरोक्त नागरी सेवा मंडळे क्षेत्रीय कार्यालयातील त्यांच्याशी संबंधीत संवर्गातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या पदस्थापना तसेच बदल्याबाबत महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करतील. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक २०२३११२३१६५२२००९३४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 
K. A | L AS DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=225 1a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bd 


TARACHAND Sassen 


ber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E212 


SALUNKE Sete 
(कैलास साळुंके) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति 

१. मा. मंत्री (इ.मा.ब.क) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. सचिव (इ.मा.ब.क) यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
४. मा.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 


५. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रादेशिक उपसंचालक (सर्व, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग. 

७. सहायक आयुक्‍त (सर्वी, समाज कल्याण विभाग. 

८. विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवडनस्ती- आस्थापना-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


